संभाव्य पूरपरिस्थितीचा सामना 
करण्यासाठी मान्सूनपुर्व राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद दल व राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र.१०४/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५जुले, २०२२ 


प्रस्तावना: 


राज्यातील संभाव्य पुरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या 
९ तुकड्या दि. ०१ जुलै, २०२२ ते दि. १५ सप्टेंबर, २०२२ व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या 
२ तुकड्या दि. १५ जून, २०२२ ते दि. १५ सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीसाठी वेगवेगळया 
जिल्ह्यांमध्ये नियुक्‍त करण्याबाबत संबंधित प्राधिकरणास कळविण्यात आले होते. सदर दलाच्या 
तुकड्या तैनाती दरम्यान त्यांच्या भोजन व प्रवास खर्चासाठी संबंधित जिल्ह्यांना निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 


राज्यातील संभाव्य पुरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या व 
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या तुकड्यांना संबंधित जिल्ह्यांमध्ये मान्सुनपूर्व तैनात करण्याबाबत 
निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्या भोजन व्यवस्था व प्रवास खर्चासाठी प्रत्येकी रु. १५,००,०००/- (रुपये 
पंधरा लक्ष फक्त) याप्रमाणे निधी संबंधित जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२०,००,०००/- 


१५,००,०००/- 


१,००,००,०००/- 


३५८. ०: Users\Ramvir, Sharma\Desktop\Office २०२२१नोट 2022 -Docx 


Een oe 
ate] 
एकूण तरतुद २,६५,००,०००/- 


उपरोक्त राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या तुकड्यांना 
वाहतूक व भोजन व्यवस्थेवरील खर्चासाठी एकूण रु. २,६५,००,०००/- (रुपये दोन कोटी पासष्ट 
लाख फक्त) इतक्या रकमेस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


तुकड्यांना नियोजित ठिकाण 
पोहोचविण्यासाठी अपेक्षित वाहतूक खर्च ee: 


या कामी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५, (९१)(०१) शोध व बचाब कार्य व 
लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी आपत्तीच्या प्रतिसादासाठी साधनसामुग्री खरेदी करणे 
(निधीच्या ५ टक्के पर्यंत) (अनिवार्य) लेखाशिर्ष (२२४५ २४९९) ३१ - सहायक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षाकरिता वितरीत केलेल्या तरतूदीतून खर्च 
करण्यात यावा. सदर निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात येईल. 
निधी वितरण कार्यासन म-१९ यांच्यामार्फत करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्र. २०२२०७०५१३२४१७९२१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


back ee 
ie | 


(हितेंद्र दुफारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

२) महासंचालक, यशदा, पुणे. 

३) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/ मुंबई उपनगर/ ठाणे/ पालघर/ रायगड/ रत्नागिरी/ पुणे/ कोल्हापूर/ 
सातारा/नांदेड/ गडचिरोली. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

६) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अपर मुख्य सचिव (आ.व्य., म. व पु.) यांचे Rae सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन ARR, महसूल ब बन विभाग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती/ आव्यप्र-१. 


३५९. ८:१७३७९५१३०॥९0 Sharma\Desktop\Otfice २०२२१नोट २०२२.0०८५ 


